निविदापूर्व बैठक ही प्रारुप निविदा मंजूरी प्रदान 
करणा-या अधिका-यांच्या उपस्थितीत आयोजित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमारती-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४/०५/२०१८ 
वाचा :- शासन निर्णय क्र.सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.१२ एप्रिळ २०१७ 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत ई-निविदा कार्यप्रणाळीबाबत उपरोक्‍त शासन निर्णयानुसार 
बांधकामाच्या निविदेची निविदापूर्व बैठक आयोजित करणे बंधनकारक आहे. परंतु काही प्रकरणी 
निविदांबाबत कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने निविदापूर्व बैठक ही प्रारुप निविदा मंजूरी प्रदान करणा-या 
अधिका-यांच्या उपस्थितीत न झाल्याने निविदाकारांनी उपस्थितीत केलेल्या मुद्यांचे समाधान न झाल्याचे 
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासन खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध इमारती, रस्ते व पूलांचे प्रकल्पांकरिता आवश्‍यक 
असलेल्या ई-निविदा कार्यप्रणाळीबाबत बांधकामाची निविदापूर्व बैठक प्रारुप निविदा मंजूरी प्रदान 
करणा-या अधिका-यांच्या उपस्थितीत होणे आवश्‍यक आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२४११३६५३३९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Uttarwar 


(सं. मु. उत्तरवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. सर्व मुख्य अभियंता (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

3. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी सह), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

अधीक्षक अभियंते यांनी त्यांच्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन 
परिपत्रकाची प्रत अग्रेषित करावी. 
४. कार्यासन इमारती-२ निवड नस्ती. 


